महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः असब-१२१८/प्र.क्र.३८/का.१४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ०८ जुन, २०१८ 


संदर्भ :- सामान्य प्रशासन विभाग समक्रमांकाचे शासन आदेडा दि.२५/०५/२०१८ 


आदेशा 


संदर्भाधीन शासन आदेशान्वये, श्री.शि.म.धुळे, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग यांची बदली 
सार्वजनिक आरोग्य विभागात करण्यात आली होती. 


२. आता सदर आदेशान्वये, प्रशासकीय कारणास्तव श्री.शि.म.धुळे, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग 
यांची संदर्भाधीन आदेशान्वये करण्यात आलेली बदली रद्द करण्यात येत आहे. 


३. सदर कार्यालयीन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रसिध्द 


करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक २०१८०६०८१९१०५५६१०७ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Gajanan Bhimrao 11 ममा 


1973b0795ae988a7c005050f9180a8021798a5cled41ada8a 


72725a47b4f0, 


Gurav 0011 
(ग.मि.गुरव) 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, 
३. अ.मु.स (सेवा), सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई, 
४. अ.मु.स./प्र.स./सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग / सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
५. सह/उप सचिव (आस्थापना), सामान्य प्रशासन विभाग / सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
६. श्री.शि.म.धुळे, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई (विभागामार्फत), 
७. निवडनस्ती कार्यासन-१४, 


